RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ४ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी ११, २०१५ / माघ २२, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


अधिसूचना 


क्रमांक अतिरिक्त आयुक्त ( पू.उ .) / ९ ४१/ निवडणूक . - बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूका २०१२ मध्ये प्रभाग क्र .११२ 
अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांसाठी राखीव प्रभागामधून श्रीमती प्रियांका सुर्यकांत शृंगारे निवडून आल्या होत्या. सदर प्रभाग अनुसूचित जातीच्या 
स्त्रियांसाठी आरक्षित असल्याने त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले कार्यकारी दंडाधिकारी, कुर्ला यांनी दिलेले खाटीक 
( अनुसूचित जाती) जातीचा दाखला क्र . MSC /SR/ 2128 of 1985 DT. 21 August 1986 आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र . ३ मुंबई 
उपनगर , मुंबई यांनी दिलेले वैधता प्रमाणपत्र क्र . 3060511SC -00908 दिनांक १ ९ जानेवारी २०१२ जोडलेले होते . 

विभागीय जाती पडताळणी क्र . ३ मुंबई उपनगर यांनी समितीचा निर्णय जावक क्र . विजाप्रप / समिती क्र .३/ मुंउ / घोलप / 2014/378 दिनांक 
०५ मार्च२०१४ नुसार दावा अवैध (INVALID) ठरविला असून तो रद्दबातल आणि सरकार जमा करण्यात आला आहे असे कळविले होते. 

त्यामुळे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ पासून श्रीमती प्रियांका सुर्यकांत शृंगारे यांचे नगरसेवकपद संपुष्टात येत असल्याचे अ.शा.पत्र क्र . अति . 
आयुक्त / पू.उ./ ७५८ दिनांक २७ मार्च २०१४ अन्वये त्यांना कळविण्यात आले होते . 

सदर बाबीला रिट याचिका क्र . WP/ 2204 of 2014 मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी रद्दबातल करण्यात येत 
असल्याचा निर्णय दिलेला आहे . 

यास्तव, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ पासून श्रीमती प्रियांका सुर्यकांत शृंगारे यांची नगरसेवकपदी पुनर्स्थापना करण्यात येत आहे. 


मुंबई, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५. 


एस . वी . आर. श्रीनिवास , 
अतिरिक्त आयुक्त ( पू. उ.) 


भाग दोन - १३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


